सोलापूर जिल्हा कारागृह येथे 
अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी ८ शासकीय 
निवासस्थाने बांधणे या बांधकामाच्या 
अधिकच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१५२/पु.बां.क्र.२७८/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ जून, २०१६ 


वाचा 


१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

यांचे पत्र क्र.बीएळडी/सोळापूर जि.का./९७२ /२७४/७९१६/कक्ष-६(३), दि.१२.९.२०१३. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.बीएलडी २००५/प्र.क्र.१५२/पीआरएस?२, दि.१८ .३.२००५ 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर यांचे पत्र क्र. ६८१३/२०१५, 
दि. १५.१०.२०१५ 


AN 
— 


प्रस्तावना 

सोलापूर जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी ८ शासकीय निवासस्थाने बांधणे या 
साठी येणाऱ्या रु.३५,३६,८५५/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास व खर्चास संदर्भ क्र. 2 येथील 
दिनांक १८.३.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
निवासस्थाने बांधण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.दरम्यानच्या कालावधीत दरसूचीतील भाववाढ, जादा 
दराची निविदा, कामाच्या व्याप्तीतील बदल इत्यादी बाबीमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने 
त्याअनुषंगाने या कामाचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर यांनी रुपये 
८६,५७,३९७/- इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले सुधारित अंदाजपत्रके अपर पोलीस 
महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. छाननीअंती रु. ८२,२३,१७३/- च्या इतक्या खर्चास सुधारित मान्यता 
देण्याचा निर्णय शासन खालीलप्रमाणे घेत आहे:- 


शासन निर्णय 

सोलापूर जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी ८ शासकीय निवासस्थाने 
बांधण्यासाठीच्या झालेल्या रुपये ८२,२३,१७३/- ( मूळ प्रशासकीय मान्यता रु. ३५,३६,८५५/- + 
वाढीव रक्कम रु. ४६,८६,३१८/- )इतक्या सुधारित अंदाजपत्रकास व खर्चास शासन सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देत आहे:- 
४. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, 
१०१ बांधकाम (००) (०) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या SSIS उपलब्ध होणाऱ्या 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१५२/पु.बां.क्र.२७८/तुरुंग-२ 


५. - BT ames निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौ.सं.क्र. १५७/इमारती २, दि.२५.४.२०१६, 
नियोजन विभागाचा अनौ.सं.क्र. १२१/१४६१ दिनांक ११ मार्च २०१६ व वित्त विभाग अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. १७३/व्यय ८, दिनांक १६.५.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६१३१६१७०७०९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L Pawara 


J a ys | Nn g L DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


p a W. a [| a cn=Jaysing L Pawara 


Date: 2016.06.13 16:21:14 +05'30' 


(ज.ल.पावरा) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे, 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

७. अधिक्षक, सोलापूर जिल्हा कारागृह, सोलापूर 

८. मुख्य अभियंता, व अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर, 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१०. अवर सचिव, कार्यासन १४६१,नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

११. अवर सचिव,(व्यय ८) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१२. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१३. निवडनस्ती, (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


